हिंगोली या स्वतंत्र न्यायिक जिल्हयासाठी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय तसेच जिल्हा 
सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करणे व 
त्यानुषंगाने पदे मंजूर करणे याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 

१. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१५. 

२. विधि व न्याय विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१५. 

३. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७. 

४. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.,दि.२७ एप्रिळ,२०२२. 

६. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक १ सप्टेंबर,२०२३. 

७. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. एचसीटी १२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/का.३, 

दि.०६ फेब्रुवारी, २०२४ 

८. प्रबंधक (निरीक्षणे १, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बी (डब्ल्यु) ए१२१८(सी) / 
(डी)/१९०८/४०९/५०२१, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२ व क्रमांक बी (SKY १२१८ 

(डी)/१९९८/१६८४/३८३४,दि.३१जुले, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


दि.०१ मे, १९९९ रोजी परभणी जिल्हयाचे विभाजन करुन हिंगोली हा स्वतंत्र महसूली जिल्हा निर्माण 
करण्यात आला. TAAL दि. १२.०३.२००१ रोजी मा.न्यायाधीशांच्या बैठकीमध्ये हिंगोली या महसूली 
जिल्ह्याशी समव्यापी असणारा हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर 
जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय तसेच जिल्हा सरकारी 
वकील कार्यालय यांची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावास मा. उच्च न्यायालयाच्या "नवीन न्यायालय स्थापना 
समितीने" मान्यता दिली आहे . तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात 
न्यायिक अधिकाऱ्यांची २८६३ नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ 
नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर न्यायीक जिल्हयासाठी 
उपरोक्त पदांमधून न्यायिक अधिकारी तसेच कर्मचारी वृंद यांची पदे उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 


शासन निर्णय :- 


हिंगोली या स्वतंत्र न्यायिक जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
यांचे न्यायालय तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय यांची स्थापना करण्यात येत असून दि.६/२/२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अधीन राहून सदर झासन निर्णयान्वये मंजूर असलेल्या 
पदांमधून उक्त न्यायालये / कार्यालय यांच्यासाठी संबंधित न्यायालये / कार्यालय सुरु होण्याच्या 


दिनांकापासून खालीलप्रमाणे पदे उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहेत. 
अ) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, हिंगोली 
इतर न्यायालयांमधून हस्तांतरीत करावयाची पदे 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी सातव्या वेतन । प्रस्तावित जिल्हा व । दिवाणी न्यायालय 
आयोगानुसार सत्र न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, 
हिंगोली यांना हिंगोली येथून 
अतिरिक्त जिल्हा व प्रस्तावित 
सत्र न्यायालय न्यायाळयासाठी 
हिंगोली या हस्तांतरीत 
न्यायालयातून करावयाची पदे 
हस्तांतरीत करण्यात 
येणारी पदे 
हि २ 3 शिक आ षु 
[a4 अधिक्षक एस-१६ ४४९००-१४२४०० विकि | 1 - | 
२ वरिष्ठ लिपिक एस-८ २५५००-८११०० 3 1 - | 
३  ।कनिष्ठ लिपिक एस -६ १९९००-६३२०० 9 1 - | 
४ मुख्य बेलिफ एस-८ २५५००-८११०० 1 - | a 
५ ।पुस्तक (| ae a 
बांधणीकार 
६ ।सफाईगार 1 - | शिक ee 1 - | 
एकूण १३ a 
नव्याने निर्माण करावयाची नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी सातव्या वेतन नव्याने निर्माण बाहययंत्रणेद्वारे 
आयोगानुसार करावयाची पदे ' घ्यावयाच्या 
सेवा 
(मनुष्यबळ) 
[ae 2 3 1 ४ ५ 
Co प्रमुख जिल्हा व सत्र Pay in Judiciary Services a 
न्यायाधिठा 
२ प्रबंधक एस- २० ६५१००-१७७५०० 1१ | 1 - | 
३ स्वीय सहायक एस- १७ ४७६००-१५११०० 1१ | 1 - | 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी सातव्या वेतन नव्याने निर्माण बाहययंत्रणेद्वारे 
आयोगानुसार करावयाची पदे ' घ्यावयाच्या 
सेवा 
(मनुष्यबळ) 
| a | 2 3 | oe | ५ 
४ अधिक्षक एस-१६ ४४९००-१४२४०० शिक अशा 1 - | 
५ सहायक अधिक्षक एस-१५ ४१८००-१३२३०० ४ 1 - | 
६ वरिष्ठ लिपिक एस-८ २५५००-८११०० ९ 1 - 
७ ।कनिष्ठ लिपिक एस -६ १९९००-६३२०० २६ 1 - | 
८ वाहनचालक Po 1 - | ३ 
९ कोर्ट कीपर Poe Foe ee 
| 90 | o हवालदार Foe Foe Fa | 
| 99 | नाईक Poe Pe Poa 
१२ ।उदवाहक 1 - | 1 - | ४ 
१३ झेरॉक्सचालक Foe Foe ef 
१४ शिपाई Foe Poe ४ 
१५ पहारेकरी Foe Foe 1१ 
१६ माळी Poe Poe कळ a 
१७ सफाईगार Poe Foe Poa 
एकूण 83 १८ 
ब) मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय, हिंगोली 
इतर न्यायालयांमधून हस्तांतरीत करावयाची पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी सातव्या वेतन दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ 
आयोगानुसार स्तर, हिंगोली येथून प्रस्तावित 
न्यायालयास हस्तांतरीत 
करावयाच्या पदांची संख्या 
| 2 3 1 ४ 
१ सहायक अधिक्षक एस -१५ ४१८००-१३२३०० २ 
२ वरिष्ठ लिपिक एस-८ २५५००-८११०० २ 
३ 'कनिष्ठ लिपिक एस -६ १९९००-६३२०० ८ 
एकूण १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 


नव्याने निर्माण करावयाची नियमित पदे (अस्थायी) 


क्र. पदनाम वेतनश्रेणी सातव्या वेतन नव्याने निर्माण बाहययंत्रणेद्वारे 
आयोगानुसार करावयाची पदे घ्यावयाच्या सेवा 
(मनुष्यबळ) 
कि २ ३ | ok षु 
षि मुख्य Pay in Judiciary Services i oo 
न्यायदंडाधिकारी 
२ लघुलेखक श्रेणी २ एस -१५ ४१८००-१३२३०० 1१ | Fo - | 
3 'वरिष्ठलिपिक एस-८ २५५००-८११०० २ शिला 
४ वाहनचालक 1-1 ( | शिका 
५ शिपाई 1-1 1 - | २ 
एकूण 8 3 


क) जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय, हिंगोली 


इतर कार्यालयाकडून हस्तांतरीत करावयाची पदे 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी सहायक सरकारी वकील हिंगोली या 
कार्यालयातून हस्तांतरीत करावयाच्या 
पदांची संख्या 
pa 2 3 ४ | 
पि वरिष्ठ लिपीक ।एस-८ २५५००-८११०० 1१ | 
2 'कनिष्ठ लिपिक ।'एस-६ १९९००-६३२०० 1१ | 
३ शिपाई एस-१ १५०००-४७६०० 1१ | 
एकूण ३ 
नव्याने निर्माण करावयाची नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण बाहययंत्रणेद्वारे 
करावयाची पदे घ्यावयाच्या सेवा 
(मनुष्यबळ) 
a २ 3 | oe | षु 
(कि) लघुलेखक श्रेणी 3 ।|एस-१४ ३८६००-१२२८०० शिक गग 1 - | 
2 'कनिष्ठ लिपिक एस-६ १९९००-६३२०० ३ Fo - 
एकूण 8 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 


२. उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दिनांक २८/२/२०२५ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत असून, सदर अस्थायी पदांना दिनांक २८/२/२०२५ नंतर मुदतवाढ 
घेणे आवश्‍यक राहील. 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे १, २०१४- न्यायदान (१०५) दिवाणी व सत्र न्यायालये (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा (२०१४ ०१७२) दत्तमत" या लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
४. सदर शासन निर्णय, मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ५/९/२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या मान्यतेनुसार 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक५४७/आपुक, दिनांक २३/८/२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ९८०/व्यय-५, दिनांक २/९/२०२४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१२२०४९७२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
Vi LA VA A N T DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e019c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042bi 


5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, Mahi 


1011313511 
I ber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A126C8 
3ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT GAIKWAD 


Date: 2024.09.27 12:22:21 +05'30' 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 
११. मा.सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहायक, 
१२. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 
१४. सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 
१६. संचाळक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 
१७. प्रबंधक प्रशासन, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
१८.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जि.हिंगोळी 
१९. सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
२०.महाळेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई, 


oc 40 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२२/ प्र.क्र. ३७/का.१२ 


२१. महालेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) नागपूर, 
22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.हिंगोली. 

२५. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.हिंगोली 

२६. वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२७. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२८. निवडनस्ती (का.१२) 


